शासन लेखाशिर्षाखालील योजना महाराष्ट्र 
जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
लेखाशिर्षाकडे हस्तांतरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२५२/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा: 
१. अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे यांचे 
पत्र क्र. मजसंम/तांशा-५/१९२६, दि. ०७-०६-२०२४. 
२. अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे यांचे 

पत्र क्र. मजसंम/तांठा-५/२०१४, दि. २४-०६-२०२४. 
प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र.१व २ नुसार सोलापूर जिल्ह्यातील रुपांतरीत साठवण तलाव सलगर 
(खु.), रुपांतरीत साठवण तलाव गोणेवाडी ता. मंगळवेढा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ल.पा. तलाव वागदे ता. 
कणकवली आणि रायगड जिल्ह्यातील ल.पा. तलाव लिपणीवावे ता. म्हसळा, ल.पा. तलाव घोटवळ ता. 
माणगाव अशा ५ योजना राज्यस्तरीय शासन लेखाशीर्ष ४७०२ ए ०२८ यामधून जलसंधारण 
महामंडळाच्या लेखाशिर्षांतर्गत वर्ग करण्याबाबत विनंती केली आहे. 

प्रस्तावित योज ५नांचे काम प्रगतीपथावर असून सदर योजनांचे उर्वरित काम पुर्ण करण्यासाठी 
शासनाकडून जलसंधारण महामंडळ निधीमधून करण्यासाठी सदर ५ योजना उर्वरित सर्व कामांसह 
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ कार्यालयाकडे हस्तांतरित ळेखाशिर्षामधून जलसंधारण महामंडळाच्या 
लेखाशिर्षातर्गत वर्ग करण्याबाबत शिफारस केली आहे. सदर ५ योजनांचे काम कमी कालावधीत पुर्ण 
करण्यासाठी शासनाकडून जलसंधारण महामंडळ निधीमधून करण्यासाठी सदर ५ योजना उर्वरित सर्व 
कामांसह महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ कार्यालयाकडे हस्तांतरित करणेबाबत मा. लोकप्रतिनिधींची 
आग्रही मागणी व पाठपुरावा आहे 

त्यास अनुसरुन शासन लेखाशिर्षाखालील ५ योजना महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर यांचे लेखाशिर्षांतर्गत हस्तांतरित करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

शासन स्तरावरील प्रलंबित दायित्व व उपलब्ध होणारा निधी या बाबींचा विचार करुन सोबतच्या 
परिशिष्टातील ५ योजनेचे उर्वरित काम पुर्ण करण्यासाठी उर्वरित सर्व कामांसह महाराष्ट्र जलसंधारण 
महामंडळ यांचे लेखाशिर्षांतर्गत हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२५२/जल-१ 


प्रस्तुत आदेशा प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८०८१७३४३८२४२६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
सोबत- परिशिष्ट महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३) मा.विरोधीपक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
४ सर्व मा.संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
५) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

७) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

८) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 

९) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) आयुक्‍त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 

१३) अपर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे 

१४) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


q4) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, बीड. 
१६) कक्ष अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवड नस्ती (जल-१. 


मृद व जलसंधारण विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२५२/जल-१ 


शासन लेखाशिर्षाखालील योजना महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर यांचे लेखाशिर्षाकडे हस्तांतरित करणेबाबत शासन निर्णय क्रमांक: 
संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२५२/जल-१, दिनांक:- ०८ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
हस्तांतरित करण्यात येत असलेल्या योजनांचा तपशिल 


ge ||) See ee, | es योजनेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान ज्या लेखाशिर्षाखाली वर्ग 
केलेले लेखाशिर्ष करण्यात येत आहे ते लेखाशिर्ष 
Ra 2 3 8 दु 
रुपांतरीत 
साठवण तलाव सोलापूर 
भे सलगर (खु सोलापूर 
सलगर (J), ता. 
मंगळवेढा 
रुपांतरीत मागणी क्र. ZH-4 मागणी क्र. ZH-4 
साठवण तलाव सोलापूर ४७०२, लहान पाटबंधारे योजना ४४०२ २८२३ 
२ ह पे लाल सोलापूर तात हेवी तर 
गोणेवाडी ता. ४७०२ ए ०२८ १९०, सार्वजनिक क्षेत्र आणि इतर 
मंगळवेढा ०० उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक 
ल.पा. तळाव १०१, भूपृष्ठ जल, (09) भागभांडवली अंशदान 
३ वागदे ता. सिंधुदुर्ग | लहान पाटबंधारे (०१)(०१) महाराष्ट्र जलसंधारण 
कणकवली (०१) लहान पाटबंधारे योजना, महामंडळाला भाग भांडवली 
ल.पा. तलाव १०१-२५० हे सिंचन क्षमता (कार्यक्रम), | अंशदान (कार्यक्रम) 
४ | लिपणीवावेता. | रायगड | ५३ मोठी बांधकामे 32, अंशदाने 
म्हसळा 
ल.पा. तलाव 
षु घोटवळ ता. रायगड 
माणगाव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


